पिंपळगाव बु. ता.जामनेर जि.जळगाव येथे वाघूर 
नदीवर पूर संरक्षक भिंत बांधण्यास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. २९८/२०१७)/ सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: १ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा : 9) शासन निर्णय क्र. पुसंमि-२०१६/(प्र.क्र.६८/२०१६)/सिं.व्य.(महसूल) दिनांक २२ मार्च, २०१६ 
२) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र क्र.कासं/ 
तापाविमं/प्रशा-७/२६५४/२०१७, दि. ९.६.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत पिंपळगाव बु., ता.जामनेर, जि. जळगाव हे 
गाव वाघूर नदीच्या तीरावर वसलेले आहे. वाघूर नदी ही जामनेर तालुक्यातील प्रमुख नदी आहे. वाघूर 
नदीच्या पुराच्या पाण्यामुळे पिंपळगाव J delle नदीच्या उजव्या तीरावर लोकवस्तीच्या भागात पूराचे 
पाणी शिरते. त्यामुळे लोकांच्या जिवितास व मालमत्तेस धोका होवू नये, याकरीता सदर कामाची मागणी 
ग्रामपंचायत पिंपळगाव बु., ता.जामनेर यांनी ठराव क्र. १२, दि. १.५.२०१५ व ठराव क्र ५ 
दि.२६.११.२०१५ नुसार केलेली होती. पिंपळगाव येथे वाघूर नदीवर पूर संरक्षक कामाच्या 
अंदाजपत्रकास जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०१६/(प्र.क्र.६८/२०१६)/सिं.व्य.(म.), 
दि.२२.३.२०१६ अन्वये रू. ४८,०२,६९८ /- अंदाजीत खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली होती. 


२. दिनांक ०१.११.२०१६ पासून शासनाने पाटबंधारे विभागाची नविन सामाईक दरसूची लागू 
केल्याने सदरच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


३. या शासन निर्णयान्वये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत पिंपळगाव बु., 
ता.जामनेर, जि. जळगाव येथे वाघूर नदीवर पूर संरक्षक पूरसंरक्षक भिंत बांधण्याच्या कामासाठी 
रू. ६१,३८,८६१ /- व अनुषंगिक खर्च रू. ३,०६,९४३/-अझ्ाा एकूण रू. ६४,४५,८०४/- (रू. चौसष्ट 
लाख पंचेचाळीस हजार आठशे दोन फक्त) एवढया खर्चाच्या किंमतीस खालील अटींच्या अधिन 
राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

४. शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०१६/ (प्र.क्र. ६७/२०१६)/सिं.व्य.(म.), दि. २२.३.२०१६ अन्वये प्राप्त 
प्रशासकीय मान्यतेची किंमत रु. ४८,०२,६९८/- इतकी होती, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीच्या 
अंदाजपत्रकाची किंमत रु. ६४,४५,८०४/- इतकी येत असून प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा रुपये 
१६,४३,१०६ /- इतकी (३४.२१ %) वाढ होत आहे. सुधारित अंदाजपत्रकातील वाढीचा विस्तृत तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. २९८/२०१७)/ सिं.व्य.(महसूल) 


अ.क्र. तपशील प्र.मा. सुधारित दरसुची बदलामुळे 
किंमतीतील | किंमत (रुपये) झालेली निव्वळ वाढ 
तरतुद (रुपये) 
बिड क-कामे ४५,७३,९९८ ६१,३८,८६१ १८,६४,८६२ 
२ एकूण ४५,७३,९९८ ६१,३८,८६१ १८५,६४,८६२ 
1 | विमा % ४५७४० ६१३८९ १५६४९ 
गुण नियंत्रण 
cy ९१४८० १२२७७७ ३१२७९ 
शुल्क % 
आकस्मिक ३१२७९ 
१ ९१४८० १२२७७७ 
खर्च % 
अनुषंगिक ७८,२४३ 
3 a 2,2 900 3,0&,883 
कामे 
४ सर्व एकूण ४८,०२,६९८ ६४,४५,८०४ १६,४३,१०६ 


अ) शासन परिपत्रक क्र.एफडीडब्ल्यु-१०९२/(१७०)/सिं.व्य.(कामे), दि.७.८.१९९२ मधील 

तरतूदी नुसार कार्यवाही करावी. 

ब) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू-१०८९/२४३/८९/सिंव्य (कामे), दि. २१.९.१९८९ नुसार 
पूर रेषा आखणी केल्यानंतरच पूर संरक्षक भिंतीची संरेखा निश्चित करावी. 

क) अंदाजपत्रकात गृहीत Roe आराखडे/ संकल्पने, दरसूची बाहय बाबी व वहन अंतरे 
सक्षम स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

ड) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित 
वेळेत पूर्ण करावयाचा आहे. 

इ) भिंतीच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करू नये, बांधकामासाठी आवश्‍यक जमीन संबंधीतांनी 
विनामोबदला उपलब्ध करून द्यावी, पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामामुळे नदीप्रवाहाला 
अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

ई) पूर संरक्षक योजना राबविल्यानंतर परिसरातील पाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होईल, 
याची दक्षता नियोजनात घ्यावी. 

प) सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतर पूर संरक्षक भिंत पिंपळगाव ता.जामनेर ग्रामपचांयतीने 
ताब्यात घेऊन भविष्यातील देखभाल व दूरूस्ती करावयाची आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी 
तसे लेखी बंधपत्र पिंपळगाव बु. ग्रामपंचायतकडून प्राप्त करून घ्यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. २९८/२०१७)/ सिं.व्य.(महसूल) 


फ) सदरच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश काढण्यापासून कामे पूर्ण होईपर्यंत त्रैमासिक प्रगती 
अहवाल शासनास सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 

ग) प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व प्रशासकीय मान्यतेच्या तरतूदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात 
यावे. सदर कामे करण्याकरीता भौतिक व आर्थिक नियोजन करुन कार्यपूर्ततेबाबत विविध 
curd दिनांकासहीत (Miles stones) निर्धारित करण्यात यावे. Miles stones करणे 
अपेक्षित असून जर त्यात दिरंगाई झाल्यास दंड (Penailty) आकारण्याची व लवकर साध्य 
झाल्यास प्रोत्साहन (Incentive) Carat तरतूदी निविदेमध्ये करण्यात यावी. 


प. प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७११-पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०- 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०१) (०२) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव भागभांडवली अंशदान (४७११ 
०२१८) (योजनांतर्गत) या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

६) या कामास प्रदान करण्यात आलेली सुधारीत प्रशासकीय मान्यता Ral. (महसूल) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र. २ /सन २०१८-२०१९ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 


७. सदर ara निर्णय वित्त विभागाचा औनपचारिक संदर्भ क्र.१७२/ व्यय-१२, दि. 
१२.०७.२०१८ व नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र १०६/२०१८ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकार व आंतरवित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांच्या 
सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र्‌, सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आळा 


असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१८०९०४१६०५१०३२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Jagannath Ser: 


141 


७8, 
serialN =86f57086a2beec37477c262 10fb8a27626ca243a845eal 
a Va n e a73f70cf31be98 102, cn=Sanjay Jagannath Savane 


(सं. ज. सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


iCode=400032, st=I rashtra, 
61 0fa137d1 ea fd3: 39F1d5384d08303b49875 


Wd - 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

४) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. २९८/२०१७)/ सिं.व्य.(महसूल) 


५) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

७) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
) 
) 


८) अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

qo) प्रधानसचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

११)सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

93) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

१४) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, 

१५) मुख्यअभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
) 
) 
) 
) 


98) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१७) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव, 
१८)कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग, जळगाव 

१९) सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


